महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), दुसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 


क्रमांक- आरएलपी- ०४२१/प्र.क्र.११४/विशा-१ ब दिनांक- २० एप्रिळ, २०२१. 


परिपत्रक 
हनुमान जयंती, २०२१ मार्गदर्शक सूचना. 


हनुमान जयंती उत्सव संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात मोठ्या प्रमाणात व उत्साहाने साजरा केला जातो. 
चालू वर्षी दि. २७ एप्रिल, २०२१ रोजी हनुमान जयंती उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. कोविड- १९ 


च्या अनुषंगाने यावर्षी सर्व धर्मीय सण/उत्सव तसेच सर्व कार्यक्रम अतिशय साधेपणाने साजरे करण्यात 
येत आहेत. सध्या कोविड- १९ च्या दुसर्‍या लाटेमुळे उद्भवलेल्या अतिसंसर्गजन्य परिस्थितीचा विचार 


करता व वाढत्या कोरोना रुग्णांच्या संख्येचा विचार करता महसूल व वन विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, 


मदत व पुनर्वसन, मंत्रालय, मुंबई यांच्या दिनांक १३ एप्रिल, २०२१ च्या आदेशामधील मुद्दा क्र. १, २, ७ 
व १० मध्ये नमूद तरतुदींच्या अधिन राहून या वर्षी हनुमान जयंती उत्सव साजरा करणे आवश्‍यक आहे. 


त्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत:- 


१, 


& . 


हनुमान जयंती उत्सव लोक मोठ्या प्रमाणात एकत्रित येऊन साजरी करतात. परंतु 
यावर्षी कोविड- १९ चा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी लोकांनी एकत्र न येता साधेपणाने 
आपआपल्या घरी हनुमान जयंती उत्सव साजरा करणे अपेक्षित आहे. 


. दरवर्षी हनुमान जयंती साजरी करताना संपूर्ण महाराष्ट्रात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन 


केले जाते. तथापि, कोविड- १९ चा वाढता प्रादुर्भाव पाहता सर्व धार्मिक स्थळे बंद 
ठेवण्यात आली असल्याने मंदिरात पूजा अर्चा व दर्शनासाठी जाता येणार नाही. यावर्षी 
मंदिरात भजन, किर्तन, पठण इत्यादींचे किंवा कोणत्याही प्रकारे धार्मिक, सांस्कृतिक 
अथवा सामाजिक कार्यक्रमांचे सार्वजनिक आयोजन करण्यात येऊ नये. 


. मंदिरामधील व्यवस्थापक/विश्वस्त यांनी हक्य असल्यास दर्शनाची ऑनलाईन सुविधा, 


केबल नेटवर्क, वेब साइट व फेसबुक इत्यादीद्वारे उपलब्ध करुन द्यावी. 


. हनुमान जयंती उत्सवानिमित्त कोणत्याही प्रकारे प्रभात फेरी, मिरवणुका काढण्यात येऊ 


नयेत. 

कोविड- १९ च्या विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाच्या मदत व पुनर्वसन, 
आरोग्य, पर्यावरण, वैद्यकीय शिक्षण विभाग तसेच संबंधित महानगरपालिका, पोलीस 
प्रशासन, स्थानिक प्रशासन यांनी विहित केलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे. 
तसेच या परिपत्रकानंतर व प्रत्यक्ष सण सुरु होण्याच्या मधल्या काळावधीत अजून काही 
सूचना प्रसिध्द झाल्यास त्यांचे देखील अनुपालन करावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आरएळपी- ०४२१/प्र.क्र.११४/विजा-१ ब 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०४२०११४७०६९३२९ असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Sanjay Dagadu आण्णा 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=a53701d2758331055dd3c46d615f8367912b1c64cd 


Khedekar cous revere 01 का 
(संजय खेडेकर) 
उप सचिव, गृह विभाग. 


प्रत माहिती तथा आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित, 


१, 
2. 
३. 
Oe 
पु. 
&. 
9. 
Ce 
र्‌. 


१०, 
११. 
१२. 
१२३: 
१७. 
१५. 
१६. 
. सर्व आयुक्‍त, महानगर पालिका. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 


१७ 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. विरोधीपक्ष नेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व मा. महापौर, महानगर पालिका. 

मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

सचिव व महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


सर्व पोळीस आयुक्‍त. 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

सर्व पोलीस अधीक्षक. 

सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका. 
निवडनस्ती. 


